Has आरक्षण धोरण व खानपान दर 
सुधारणा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन, 
सामान्य प्रशासन विभाग, राजशिष्टाचार, 
शासन निर्णय, क्र.संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र.१८०/३१ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: २६ डिसेंबर, २०१८ 

प्रस्तावना :- 

मुंबईस भेट देणा-या अतिमहत्वाच्या व राज्यअतिथी दर्जा असणा-या मान्यवरांच्या निवास व भोजनाची 
व्यवस्था सहयाद्री व नंदगिरी राज्य अतिथीगृह येथे करण्यात येते. त्याचप्रमाणे मा.मुख्यमंत्री, केंद्र व राज्य 
शासनाचे मंत्री / राज्यमंत्री, तसेच, केंद्र व राज्य शासनाच्या वरिष्ठ अधिका-यांच्या अध्यक्षतेखालील अत्यंत 
महत्वाच्या बैठका, मंत्रीमंडळ बैठका,कार्यशाळा व पत्रकारपरिषदा सहयाद्री अतिथीगृहात आयोजित करण्यात 
येतात. राज्य अतिथीगृहात राज्य अतिथींच्या निवासाची तसेच भोजनाची व्यवस्था विनामूल्य करण्यात येते. 
तथापि, विहित मर्यादेपेक्षा जास्त दिवस राज्य अतिथींना थांबावे लागले किंवा त्यांच्या सोबत अनुज्ञेय संख्येपेक्षा 
जास्त व्यक्‍ती असल्यास त्यांना मूल्य आकारुन (भरणा तत्वावर) निवास तसेच भोजनाची व्यवस्था करण्यात 
येते. राज्य अतिथीचा दर्जा नसलेल्या मान्यवरांना मा. मुख्यमंत्री व मा. मुख्य सचिव यांच्या मान्यतेने भरणा 
तत्वावर निवास तसेच भोजनाची व्यवस्था राज्य अतिथीगृहात करण्यात येते. त्याशिवाय सहयाद्री राज्य 
अतिथीगृहात आयोजित बैठकांचे वेळी पुरविण्यात येणा-या चहापान व खानपान सेवेच्या देयकांची संबंधित 
विभागाकडून प्रतिपूर्ती करुन घेण्यात येते. 
२. सह्याद्री व नंदगिरी राज्य अतिथी गृहातील कक्षबंध व खानपान सेवेचे सध्याचे दर सन २००८ मध्ये 
निर्धारित करण्यात आले होते. सदर दरासंदर्भात कोणताही अधिकृत दस्तऐवज आता अस्तित्वात नसल्याने 
विविध विभागांना देयके मंजूरीसाठी येणा-या अडचणी, त्याचप्रमाणे, यादरम्यान खाद्यपदार्थ, सेवा व अनुषंगिक 
बाबींमध्ये काळानुरुप झालेली भाववाढ व त्यानुसार राज्य अतिथीगृहांमध्ये पुरविण्यात येणा-या सोयी- 
सुविधांचा अत्युच्च दर्जा कायम ठेवण्याच्या दृष्टीने सहयाद्री व नंदगिरी राज्य अतिथीगृहातील खानपान सेवेचे 
दर पुनर्निश्चित करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. यासाठी शासन निर्णय क्रमांक:संकीर्ण- 
२०१४/प्र.क्र.१८०/३१ (राजशिष्टाचार), दि.२५ नोव्हेंबर, २०१४ अन्वये एक समिती गठीत करण्यात आली 
होती. सदर समितीने विविध पंचतारांकित हॉटेल्स, आस्थापना, इत्यादींना भेटी देवून तेथील दर त्याचप्रमाणे 
राज्य अतिथीगृहांमध्ये खानपान सेवा पुरविताना देण्यात येणारे विविध खाद्य पदार्थ तयार करताना प्रत्यक्षात 
किती कच्चा माल लागतो याचीही माहिती संकलीत केली. सध्याच्या दरांचे पुनर्निधारण करता यावे यासाठी 
सध्याच्या कच्च्या मालाच्या दरातील भाववाढ तसेच उच्च दर्जाच्या खानपान सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी 
इतरत्र काय दर आकारले जातात यासारख्या अनुषंगिक बाबींचा विचार समितीद्वारे केला गेला. समितीने या 
सर्व घटकांचा विचार करुन शासनास केलेल्या शिफारशी विचारात घेवून सहयाद्री व नंदगिरी राज्य 
अतिथीगृहातील निवास व खानपान दर पुनर्निश्चित करण्याचा निर्णय शासनाने केला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र.१८०/३१ 


शासन निर्णय :- 

सह्याद्री व नंदगिरी राज्य अतिथीगृहातील निवास / खानपान तसेच सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात 
आयोजित करण्यात येणा-या बैठकांसाठी खानपान सेवेकरीता तसेच कक्षबंध आरक्षणाकरिता सध्या लागू 
असलेले दर अधिक्रमित करुन खालील विवरणपत्रांमध्ये नमूद केलेले दर दिनांक १ जानेवारी, २०१९ पासून 
पुढील ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी किंवा तद्नंतर पुनर्विलोकीत सुधारित दर निर्धारित होईपर्यंत लागू राहतील. 
या शासन निर्णयाच्या दिनांकापूर्वीची सर्व देयके त्या त्या वेळी राज्य अतिथीगृहाने आकारलेल्या दराने 
स्विकारण्यात येतील :- 


विवरणपत्र-१ 
सहयाद्री राज्य अतिथीगुहातील शाकाहारी / मांसाहारी जेवणाचे दर. 
अ.क्र मेनू दर (रुपये प्रती ताट) 
(| शाकाहारी मेनू ४००/- 
२ मांसाहारी मेनू (यामध्ये चिकन करी/मटण करीचा समावेहा असेल) ५५०/- 


वरील मुख्य मेनूशिवाय मांसाहारी पदार्थ व स्टार्टर याच्या मागणीनुसार खालीलप्रमाणे वाढीव डिशेश 
प्रति डिश दराने भोजनात समाविष्ट केल्या जातील. 


विवरणपत्र-१-अ 
अ.क्र डिड दर 
वि फिडशा फ्राय / fat करी १००/- 
२ | चिकन fear ६०/- 
३ ।मटणडिठा ७०/- 
४ | fat फिले विथ टार्टर सॉस १२५/- 
५ | व्हेजस्टार्टर (व्हेज कटलेट, कॉर्न TAS, आलू ६०/- 
टिक्की, पनीर टिक्की, पनीर पकोडा यापैकी दोन) 
६ | नांनव्हेजस्टार्टर (मटण कटलेट व चिकन कटलेट ५०/- 
यापैकी एक) 
७ | वरील नॉनव्हेज स्टार्टर दोन घेतल्यास ७५/- 


वरीलपैकी अनुक्रमांक ४ येथील डिश ही मा. मुख्यमंत्री व मा. उच्च न्यायालयाद्वारे आयोजित 
भोजनामध्ये मागणी व उपलब्धतेनुसार देण्यात येईल. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र.१८०/३१ 


विवरणपत्र-२ 
सहयाद्री राज्य अतिथीगुहातील अल्पोपहार व चहापानाचे दर 
अ.क्र मेनू दर (रुपये प्रती डिश) 
ia चहा / कॉफी / ब्लंक टी १५/- 
२ चहा बिस्कीट ४०/- 
३ पोहे / उपमा / भजी / बटाटेवडा ४०/- 
४ ऑम्लेट / इडली / वडा-सांबार ५०/- 
4 स्नॅक्स (२ प्रकारचे संडवीच,समोसा,ढोकळा,स्वीट,इत्यादी चहा/ कॉफीसह) १२५/- 
& हाय टी (३ प्रकारचे ड्रायफ्रुट, कटलेट, मिंट वेफर्स, ब्राऊन ब्रेड संडवीच, २५०/- 
स्वीट, इत्यादी चहा / कॉफीसह) 
विवरणपत्र-3 
सहयाद्री राज्य अतिथीगृहातील कक्षबंधामध्ये पुरविण्यात येणाऱ्या विशेष डिशेशचे दर 
अ.क्र. डिश दर (रुपये प्रती डिश) 
ea = | dele २५/- 
२ कॉफी ट्रे 30/- 
3 स्नॅक्स, (ज्युस / अल्पोपहार (कोणतेही दोन खाद्यपदार्थ ) १२५/- 
चहा / कॉफी / कोल्ड कॉफी / ब्रेड बटर / कॉर्नफ्लेक्स इ.) 
8 ब्रेड बटर / जॅम, कॉर्नफ्लेक्स दूध 30/- 
4 ब्रेड आम्लेट ५०/- 
६ बॉईल एग (२ नगो २०/- 
9 साबुदाणा खिचडी ४०/- 
८ पोहे, उपमा / शिरा ४०/- 
९ ब्रेड एक्स्ट्रा (२ स्लाईज) ५/- 
१० | ० | बिस्कोट २०/- 
a q | व्हेज/ चटणी सँडविच ३५/- 
१२ | चिज सेंडवीज ५०/- 
१३ | व्हेजबिर्याणी १५०/- 
१४ | SU पुलाव १२०/- 
१५ ।मटणकरी १५०/- 
१६ | मटण फ्राय २००/- 
१७ । चिकन करी १२५/- 
१८ । चिकन फ्राय १५०/- 
१९ । UT HT ९०/- 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र.१८०/३१ 


२० ।फिशकरी १५०/- 
२१ । फिश फ्राय (२ पीसेस) २५०/- 
२२ | फिश fed विथ टार्टर सास (३ पीसेस) ५००/- 
२३  । दाल फ्राय ६०/- 
२४ | पालक पनीर १२०/- 
२५ | पिठले (झुणका) ८०7 
२६ । बटाटा भाजी + पुरी (पापड, सॅलड, ळोणचे यासह) १००/- 
२७ । बैंगन भरता ८०/- 
२८  । कॉफ्ताकरी १५०/- 
२९ ।जीराराईस १००/- 
३० | प्लेन राईस Zo/- 
३१ | चपाती १०/- 
३२ । पराठा 20/- 
विवरणपत्र-४ 
नंदगिरी राज्य अतिथीगृहातीळल खानपान सेवेचे दर 
अ.क्र मेनू दर (रुपये प्रती डिश) 
fa | चहा/ ब्लक टी / prt १५/- 
चहा बिस्कोट ४०/- 
३ | ऑम्लेट / इडली / वडा-सांबर / टोमॅटो ऑम्लेट ५०/- 
४ | पोहे/ उपमा भजी / बटाटेवडे / शीरा ४०/- 
५ | स्नॅक्स ब्रेकफास्ट) ५०/- 
६ | लेमनज्युस ३०/- 
७ | टोस्टर बटर जाम ३०/- 
छास (ताक) ३०/- 
९ । मिल्क (दूधो ३०/- 
| ae" | o | सूप (शाकाहारी) ५०/- 
ia q । व्हेज SA (शाकाहारी थाळी), डिनर / ०२ भाज्या, वरण,भात, १५०/- 
चपाती, दही, पापड, लोणचे, स्वीट/फ्रूट 
१२ | नॉनव्हेज ल॑च (मांसाहारी थाळी), डिनर /चिकन / ०२ भाज्या, १८०/- 
वरण, भात, चपाती, दही, पापड, लोणचे, स्वीट/फ्रूट 
(उपलब्धतेनुसार) 
१३ | अंडा-करी ५०/- 
१४ | 09 forex बिसलेरी बाजार भावाप्रमाणे 
१५ | साबुदाणा वडा (२ नग) ५०/- 
१६ | एक्स्ट्रा चपाती ०१ नग १०/- 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र.१८०/३१ 


विवरणपत्र-५ 


सहयाद्री राज्य अतिथीगृहातील कक्षबंधामधील निवासाचे दर 


निवासाचे 


मान्यवरांचा तपशील 


द्र 


राज्य अतिथी 


पहिल्या पाच दिवसांसाठी विनाशुल्क. 
त्यानंतर - 

“sort सूट- प्रतिदिन रु.१०,०००/- 
२)एक्झीक्युटीव्ह सूट - प्रतिदिन रु.७,०००/- 
३) सिंगल रुम - प्रतिदिन रु.४०००/- 


राज्य अतिथी नसलेले अशासकीय सदस्य 
(केवळ सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने) 


१) डिलक्स सूट - प्रतिदिन रु.१०,०००/- 
२) एक्झीक्युटीव्ह सूट - प्रतिदिन रु.७,०००/- 
३) सिंगल रुम प्रतिदिन - रु.४०००/- 


राज्य अतिथींचा स्वीय कर्मचारीवृंद 


सह्याद्री विस्तार इमारतीतील कक्षबंध राज्य 
अतिथी नियमानुसार अनुज्ञेय कालावधीसाठी 
विनामूल्य तद्नंतर - 

रु.१५००/- प्रतिदिन दराने उपलब्ध असल्यास 
अनुज्ञेय 


शासकीय दौ-यावर असलेले मा. उच्च 
न्यायालयाचे न्यायाधीश, राज्य झासनाचे 
भा.प्र.से. अधिकारी, केंद्र शासनाचे वरिष्ठ 
अधिकारी (केवळ सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने) 


सह्याद्री विस्तार इमारतीतील कक्षबंध फक्त तीन 
दिवसांसाठी प्रतिदिन रु.२०००/- व तद्नंतर 
रु.४०००/- प्रतिदिन या दराने अनुज्ञेय. 


मंत्रालयात सचिव / प्रधान सचिव / अपर मुख्य 
सचिव / मुख्य सचिव या पदावर मुंबई बाहेरुन 
नियुक्‍ती झालेले अधिकारी 


सह्याद्री विस्तार इमारतीतील कक्षबंध फक्त दोन 
महिन्यांपर्यंत अनुज्ञेय राहील. त्यासाठी निवास 
करणाऱ्या अधिका-याला मिळत असलेला 
मासिक घरभाडे भत्ता व द्यावे लागणारे सेवाशुल्क 
याची निवासाच्या कालावधीच्या प्रमाणात रक्‍कम 
भरणा करावी लागेल. 


# सक्षम प्राधिकारी म्हणजे राज्य अतिथी नियमानुसार राज्य अतिथी घोषित करण्यास प्राधिकृत केलेल्या 
व्यक्‍ती / नेमून दिलेले राजशिष्टाचार शाखेतील अधिकारी. 


विवरणपत्र-५ अ 
अ.क्र मान्यवरांचा तपशील दर 
णि राज्य अतिथी पहिल्या पाच / तीन दिवसांसाठी विनाशुल्क 
त्यानंतर प्रतिदिन रु.२०००/- 
२ | राज्य अतिथी नसलेले अशासकीय सदस्य (केवळ | प्रतिदिन रु.२०००/- (उपलब्ध असल्यास) 
वी सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने) जास्तीत जास्त तीन दिवस. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र.१८०/३१ 


3 । शासकीय दौ-यावर असलेले मा. ver) पहिल्या तीन दिवसांसाठी प्रतिदिन रु.५००/- 
न्यायालयाचे न्यायाधीश, राज्य शासनाचे वरिष्ठ | तद्नंतर उपलब्ध असल्यास 


अधिकारी," केंद्र शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी, | प्रतिदिन रु.८००/- ** 
(केवळ सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने) 


४ | महाराष्ट्र राज्यातील संसद सदस्य पहिल्या तीन दिवसांसाठी प्रतिदिन रु.४००/- 
तद्नंतर उपलब्ध असल्यास प्रतिदिन 


रु.८००/- क 


५ | महाराष्ट्र राज्याबाहेरील संसद सदस्य पहिल्या तीन दिवसांसाठी प्रतिदिन 
रु.२०००/- तद्नंतर उपलब्ध असल्यास 
प्रतिदिन रु.४०००/- ** 


६ | शासकोय दौ-यावर नसलेले मा. उच्च फक्‍त तीन दिवसांसाठी प्रतिदिन रु.२०००/- 
न्यायालयाचे न्यायाधीश, राज्य शासनाचे या दराने अनुज्ञेय. (उपलब्ध असल्यास) 
भा.प्र.से. अधिकारी, केंद्र शासनाचे वरिष्ठ 
अधिकारी (केवळ सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने) 


७ | राज्य अतिथींचा स्वीय कर्मचारीवृंद राज्य अतिथींसोबत असताना त्यांना अनुज्ञेय 
कालावधीसाठी विनामूल्य व तदनंतर 
रु.१०००/- प्रतिदिन या दराने अनुज्ञेय. 
(उपलब्ध असल्यास) 


* राज्यव केंद्र शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी म्हणजे विभागीय आयुक्‍त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केंद्र शासनाचे सह सचिव / अतिरिक्‍त सचिव, केंद्र व राज्य शासनाचे वरिष्ठ 
भा.प्र.से. अधिकारी व त्या वेतनश्रेणीश्ी समतुल्य अधिकारी. 


** विवरणपत्र-५अ मधील अनुक्रमांक ३, ४ व ५ येथील अतिथींना सळग एका वेळेस जास्तीत जास्त पाच 
दिवस मिळू शकेल. 

# सक्षम प्राधिकारी म्हणजे राज्य अतिथी नियमानुसार राज्य अतिथी घोषित करण्यास प्राधिकृत केलेल्या 
व्यक्‍ती / नेमून दिलेले राजशिष्टाचार शाखेतील अधिकारी. 

2. सह्याद्री व नंदगिरी राज्य अतिथीगृहातील कक्षबंध हे सर्व प्राथम्याने राज्य अतिथींसाठीच 
असल्याने त्यांचा प्राप्त / प्रस्तावित दौरा कार्यक्रम विचारात घेऊन कक्षबंध वितरण केले जाईल. 
त्यानंतरही कक्षबंध उपलब्ध असल्यास विहित मान्यतेने उपलब्ध कक्षबंध आरक्षणाचे अधिकार पूर्णत: 
राजशिष्टाचार विभागास राहतील. 

३. विविध बैठका, कार्यशाळा किंवा निवासासाठी आलेल्या मान्यवरांच्या वाहन चालक व 
सुरक्षारक्षकांच्या जेवणाची व्यवस्था करण्यासाठी, बैठका आयोजित करणा-या विभागाने आरक्षण करताना 
वाहन चालक व सुरक्षा रक्षकांची निश्चित संख्या कळवून आगाऊ मागणी केल्यास रु.१५०/- प्रतिथाळी या 
दराने भोजनाची व्यवस्था करण्यात येईल. सदर थाळीमध्ये वरण, भात, एक भाजी, चपाती, एक मिष्टान्न, 
लोणचे व पापड असा निश्चित मेनू पुरविण्यात येईल. मान्यवरांच्या भोजन कक्षात वाहन चालक व सुरक्षा 
रक्षकांची गर्दी होणार नाही याबाबत आयोजक विभागाने दक्षता घेणे आवश्‍यक राहील. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र.१८०/३१ 


Be 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने त्या विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. 223/209¢/ 


व्यय-४, दिनांक १५ ऑक्टोबर, २०१८ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


षु . 


सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१२२६११४१४७८५०७ आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 
१ 


AD 


८ 0८ w 


दु 


Nn S&S O&M 


vo 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Satish Karbhari Jondhale 


bd ७ DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
S a t | S h Ka [| b h a [| | ou=GAD Protocol, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=96b5b527d7131539d3b3eb3ba523bb351 


J (0 Nn d h a | e 4dd3d3437a78ac0f73c6d8043215729, cn=Satish 
Karbhari Jondhale 


Date: 2018.12.26 15:07:31 +05'30' 


(AAT का. जोंधळे) 
सह सचिव व सह मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 

सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई, 

सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

प्रबंधक उच्च न्यायालय, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर (अपिलेट साईड), पत्राने, 
प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर, पत्राने, 
केंद्र शासनाची मुंबई स्थित सर्व कार्यालये, 

निवासी आयुक्‍त व सचिव, महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली, 


१०) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (ले. व अ., मुंबई, 

११) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरीक्षण), नागपूर, 
१२ 
१३) व्यवस्थापक, सहयाद्री / नंदगिरी राज्य अतिथीगृह, 


सर्व विभागीय आयुक्त / जिल्हाधिकारी, 


१४) निवड नस्ती, कार्या.३१ /राजशिष्टाचार. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


